ANTRA 


Reg. No . NPCITY/ 236/2018- 20 


Sere 


PAN . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ४ , अंक ३] गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १८- २४ , २०१८ / पौष २८ - माघ -४, शके १९३९ [ पृष्ठे ९ ,किंमत : रूपये ११ . ०० 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - अ - नागपूर विभागीय पुरवणी 


( भाग चार-ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 
पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


या 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ६ . 

नगर विकास विभाग 

शिबीर कार्यालय , नागपूर , दिनांक २१ डिसेंबर , २०१७ . 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ . 


क्रमांक टिपीएस - २४१७- ६७५ -प्र . क्र . ३८४ - नवि -९ - २०१७. 


ज्याअर्थी, नागपूर शहराची सुधारित विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ ( १९६६ चा महा. ३७ वा ) ( यापुढे 
“ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे ) चे कलम ३१ ( १) अन्वये शासन , नगर विकास विभाग अधिसूचना क्र . टिपीएस - २४९६- २६४३ -प्र . क्र . ३००( अ ) 
९७- नवि- ९ , दिनांक ७ जानेवारी , २००० अन्वये भागशःमंजूर व क्र . टिपीएस - २४०० - १६२८ -प्र . क्र . २०० - २०००- नवि-९ , दिनांक १० सप्टेंबर , २००१ 
नुसार अंतिमतः मंजूर करण्यात आलेली असून ती अनुक्रमे दिनांक १ मार्च, २००० व दिनांक २१ सप्टेंबर , २००१ पासून अंमलात आलेली आहे. ( यापुढे 
“ उक्त विकास योजना ” असे संबोधले आहे ) तसेच शासन नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्र . टिपीएस- २४०१ -८५५- प्र. क्र . ७६- नवि -९ , दिनांक 
२७ फेब्रुवारी, २००२ अन्वये सात योजनाकरिता नागपूर सुधार प्रन्यासला “नियोजन प्राधिकरण ” म्हणून घोषित केलेले आहे ; 

आणि , ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेत , मौजा वांजरी येथील खसरा क्र . ५४, ५५ , ५६, ५७ ( भागशः) क्षेत्र १४७०० चौ . मी . या जागा प्राथमिक 
शाळा व माध्यमिक शाळेकरिता नामनिर्देशित आहेत ( यापुढे “ उक्त जागा ” असे संबोधले आहे ); 

आणि ज्याअर्थी, नागपूर महानगरपालिका, नागपूर यांनी, उक्त जागेच्या संदर्भात , नियोजन प्राधिकरण (यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण ” असे 
संबोधले आहे ) म्हणून , त्यांच्या सर्वसाधारण सभेचा अंतिम ठराव क्र . ३८८ , दिनांक ३१ डिसेंबर , २०१६ नुसार प्राथमिक शाळा व माध्यमिक शाळेकरिता 
नामनिर्देशित असलेले उक्त जागा वगळून या जागेवर प्रधान मंत्री आवास योजना ( सर्वांना घरे २०२२ ) अंतर्गत नागपूर शहरात गरीब लोकांकरिता 
परवडणारी घरे ( Affordable Housing ) बांधण्यासाठी रहिवास विभागात समाविष्ट करण्याचे ठरवून , त्याअनुषंगाने , उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ 
चे उप -कलम ( १) मध्ये नमूद वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून फेरबदल प्रस्ताव (यापुढे “प्रस्तावित फेरबदल ” असे संबोधले आहे) अंतिम मंजुरीसाठी 
शासनास सादर केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशीनंतर व संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर उक्त फेरबदल प्रस्ताव 
प्राथमिक शाळा व माध्यमिक शाळेकरिता नामनिर्देशित असलेल्या उक्त जागा वगळून या जागेवर प्रधान मंत्री आवास योजना ( सर्वांना घरे २०२२ ) अंतर्गत 
नागपूर शहरात गरीब लोकांकरीता परवडणारी घरे ( Affordable Housing ) बांधण्यासाठी रहिवास विभागात समाविष्ट करण्याबाबतचा उक्त 
फेरबदल प्रस्ताव मान्य करावा असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे ; 


ना - एक - अ-१ ( १५६९). 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी १८-२४ , २०१८ / पौष २८-माघ ४ , शके १९३९ 


MN 


आता, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७( २) अन्वये व त्या अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकाराचा वापर करून उक्त विकास योजनेतील 

सन पुढीलप्रमाणे मान्यता देत आहे आणि त्यासाठी उक्तची विकास योजना मंजुरीची अधिसूचना सुधारित 
करण्यात येत आहे ; 

“ उक्त विकास योजना मंजुरीच्या दिनांक ७-१ -२००० रोजीच्या अधिसूचनेच्या फेरबदल सूचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा 
समावेश करण्यात येत आहे ”. 

नोंद 
“मौजा वांजरी येथील खसरा क्र . ५४ , ५५ , ५६ , ५७ ( भागशः) क्षेत्र १४७०० चौ . मी . या जमिनीवरील प्राथमिक शाळा व माध्यमिक शाळेचे 
नामनिर्देशन वगळून उक्त जमिन गरीब लोकांकरिता परवडणारी घरे ( Affordable Housing) बांधण्यासाठी सोबतच्या भाग नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे 
रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे " 

( १ ) उक्त मंजूर फेरबदल प्रस्तुत अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल . 
( २) उपरोक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारी विकास योजना भाग नकाशाची प्रत मा . आयुक्त , नागपूर महानगरपालिका, नागपूर यांच्या 

कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी उपलब्ध राहील . 
सदर अधिसूचना www. maharashtra. gov.in या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध राहील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


रा . शा . चौहान , 
कक्ष अधिकारी . 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ७ . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Camp Office, Nagpur, Date 21st December, 2017 . 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966 . 

No . TPS - 2417- 675 - CR- 384- 2017 - UD- 9 : 

Whereas, the Revised Development Plan of Nagpur City has been sanctioned by the Government vide Urban 
Development Department s Notification No . TPS - 2496 - 2643 - CR- 300 ( A )- 97- UD- 9 , Dated 7th January, 2000 and 
finally sanctioned the Government vide Notification No. TPS - 2400 - 1628 -CR - 200 - 2000 -UD - 9 , Dated the 10th Sepetmber 
2001 & has come into force with effect from the 1st March , 2000 & 21st September, 2001 (hereinafter referred to as 
“ the said Development Plan ” ) under Section 31 ( 1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah . 
XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as “ the said Act” ) Also Nagpur Improvement Trust has been declared as 
“ Planning Authority ” for the 7 Improvement Scheme being implemented by the Nagpur Improvement Trust Govern 
ment vide Notification No . TPS - 2401- 855 - CR - 76 - 2000 -UD - 9 , dated the 27th February , 2002 ; 

And whereas, in the said Development Plan , the lands bearing Kh . No . 54 , 55 , 56 , 57 (part) of Mouze Wanjri 
admeasuring 14700 Sq. Mt. the land designated for Primary School & Secondary School (hereinafter referred to as 
" the said Land ” ); 

____ And whereas ,theNagpurImprovement Trust , being the Planning Authority in respect of the said Land ( herein 
after referred to as “ the said Planning Authority ” ), vide, its Resolution No. 388 , dated the 31st December, 2016 after 
following all the legal procedure stipulated under Section 37 ( 1) of the said Act, has submitted to the Government for 
its sanction a modification proposal so as to delete the said land from the designated use of Primary School and 
Secondary School and to include the same in residential zone for Affordable Housing for weaker section under the 
PrimeMinister Housing Scheme (Housing for all till 2022 ) (hereinafter referred to as “ the proposed Modification ” ) ; 

And whereas , after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning, Maharashtra 
State , Pune, theGovernment is of the opinion that the said Land should be deleted from designation of Primary School 
and Secondary School and should be included in residential zone for Affordable Housing for weaker section under the 
PrimeMinister Housing Scheme and for that purpose the proposed Modification should be sanctioned ; 

___ Now, therefore, in exercise of the powers conferred on it under Section 37( 2 ) of the said Act , the Government 
hereby sanction the said Modification proposal and for that purpose amends the said Development Plan as follows; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी १८- २४ , २०१८/ पौष २८-माघ ४ , शके १९३९ 


" In the schedule of Modification appended to the Notification dated 7th January, 2000 sanctioning the said 
Development Plan, the following new entry shall be added afterthe last entry ". 

ENTRY 
" Lands bearing Kh . No. 54 , 55 , 56 , 57 (part ) of Mouje Wanjri admeasuring 14700 Sq . Mt. should be deleted 
from the designation of Primary School & Secondary School and included in Residential Zone for Affordable Housing 
for weaker section as shown on the part plan .” 

1. The above said sanctioned modification shall come into force from the date of publication of this 
Notification in the OfficialGazette . 

2 . A copy of the part plan of the aforesaid sanctioned modification shall be available for public inspection in the 
office of the Nagpur Municipal Corporation during office hours on all working days for a period of one month . 

This Notification shall also be available on the Urban Development Department s website 
www .maharashtra . gov. in 

By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. S . CHOUHAN, 
Desk Officer. 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ८ . 


नगर विकास विभाग 

शिबिर कार्यालय , नागपूर , दिनांक २१ डिसेंबर , २०१७ . 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ . 

क्रमांक टिपीएस -२४१७-प्र.क्र . ३८५ - नवि -९-२०१७. 

ज्याअर्थी, नागपूर शहराची सुधारित विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ (१९६६ चा महा . ३७ वा) ( यापुढे “ उक्त 
अधिनियम ” असे संबोधले आहे ) चे कलम ३१(१) अन्वये शासन , नगर विकास विभाग अधिसूचना क्र . टिपीएस -२४९६-२६४३ -प्र.क्र . ३००( अ)-९७ 
नवि -९, दिनांक ७ जानेवारी , २००० अन्वये भागशः मंजूर व टिपीएस -२४००-१६२८ -प्र.क्र . २००- २०००- नवि-९, दिनांक १० सप्टेंबर, २००१ 
नुसार अंतिमतः मंजूर करण्यात आलेली असून ती अनुक्रमे दिनांक १ मार्च, २००० व दिनांक २१ सप्टेंबर, २००१ पासून अंमलात आलेली आहे . 
( यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे संबोधले आहे) तसेच शासन नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्र . टिपीएस -२४०१-८५५-प्र.क्र . ७६ - नवि -९ , 
दिनांक २७ फेब्रुवारी, २००२ अन्वये सात योजना करिता नागपूर सुधार प्रन्यासला “नियोजन प्राधिकरण ” म्हणून घोषित केलेले आहे ; 

___ आणि , ज्याअर्थी, , उक्त विकास योजनेत , मौजा पारडी ( सोनबा नगर) येथील खसरा क्र . ५० /१ क्षेत्र ०. ११३९ हेक्टर ही जागा आरक्षण 
क्र . ई- २७, “ कम्युनिटी सेंटर ” आणि खसरा क्र . १४ ( भाग ) क्षेत्र ० . २२४ हेक्टर ही जागा आरक्षण क्र . एमई- १६ पोलिस स्टेशन यासाठी आरक्षीत 
आहेत. ( यापुढे “ उक्त आरक्षणे ” असे संबोधले आहे); 

___ आणि ज्याअर्थी, नागपूर सुधार प्रन्यास , नागपूर यांनी , उक्त जागेच्या संदर्भात , नियोजन प्राधिकरण ( यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण ” असे संबोधले 
आहे) म्हणून, त्यांच्या सर्वसाधारण सभेचा अंतिम ठराव क्र . १० - ११५७, दिनांक २२ एप्रिल , २०१६ नुसार मौजे पारडी ( सोनबा नगर) येथील खसरा क्र . ५० / 
१ क्षेत्र ० .११३९ हेक्टर या जागेवरील आरक्षण क्र . ई- २७ कायम ठेवून “ कम्युनिटी सेंटर " च्या ऐवजी “ पोलिस स्टेशन ” असे नामाभिधान करणे. तसेच खसरा 
क्र . १४ ( भाग) क्षेत्र ० .२२४ हेक्टर या जागेवरील आरक्षण क्र . एमई- १६ कायम ठेवून “ पोलिस स्टेशन ” च्या ऐवजी “ कम्युनिटी सेंटर " असे नामाभिधान 
करण्याकरिता फेरबदल करण्याचे ठरवून, त्याअनुषंगाने , उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उपकलम ( १) मध्ये नमूद वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून फेरबदल 
प्रस्ताव (यापुढे “ प्रस्तावित फेरबदल ” असे संबोधले आहे) अंतिम मंजूरीसाठी शासनास सादर केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशीनंतर व संचालक , नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर उक्त फेरबदल प्रस्ताव मौजे 
पारडी ( सोनबा नगर ) येथील उक्त आरक्षण क्रमांक कायम ठेवून या आरक्षणांचे नामाभिधानात बदल करणे जसे आरक्षण क्र . ई-२७ “ कम्युनिटी सेंटर " 
चे ” पोलिस स्टेशन ” असे नामाभिधान करणे तसेच आरक्षण क्र . एमई- १६ “ पोलिस स्टेशन " चे “ कम्युनिटी सेंटर " असे नामाभिधान करणे असा 
फेरबदल प्रस्ताव मान्य करावा असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे ; 

आता , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७( २ ) अन्वये व त्या अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकाराचा वापर करुन उक्त विकास योजनेतील 
उक्त फेरबदल प्रस्तावास शासन मान्यता देत आहे. आणि त्यासाठी उक्त विकास योजना मंजूरीची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी १८-२४ , २०१८ / पौष २८-माघ ४ , शके १९३९ 


“ उक्त विकास योजना मंजुरीच्या दिनांक ०७-०१- २००० रोजीच्या अधिसूचनेच्या फेरबदल सूचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा 
समावेश करण्यात येत आहे ; 

नोंद 
“मौजा पारडी ( सोनबा नगर) येथील खसरा क्र . ५०/ १ क्षेत्र ०.११३९ हेक्टर या जागेवरील आरक्षण क्र . ई- २७ चे “ पोलिस स्टेशन ” असे 
नामाभिधान करणे तसेच , खसरा क्र . १४ (भाग ) क्षेत्र ०.२२४ हेक्टर या जागेवरील आरक्षण क्र . एमई-१६ चे “ कम्युनिटी सेंटर ” असे नामाभिधान 
करण्याचा फेरबदल प्रस्ताव ( भाग नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे ) मान्य करण्यात येत आहे 

( १ ) उक्त मंजूर फेरबदल प्रस्तुत अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल . 
( २ ) उपरोक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारी विकास योजना भाग नकाशाची प्रत सभापती , नागपूर सुधार प्रन्यास , नागपूर यांच्या कार्यालयात 

कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी उपलब्ध राहील . 
सदर अधिसूचना विभागाच्या www. maharashtra. gov.in या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध राही 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


करण 


WW 


रा . शा . चौहान , 
कक्ष अधिकारी . 


भाग १- अ ( ना . वि . पु .) , म . शा . रा . , अ . क्र . ९ . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Camp Office, Nagpur, Date 21st December, 2017. 


MAHARASHTRA REGIONAL AND Town PLANNING ACT, 1966 . 


No. TPS - 2417- CR- 385 - UD- 9 - 2017 : 


Whereas, the Revised Development Plan of Nagpur City has been sanctioned by the Government vide Urban 
Development Department s Notification No. TPS - 2496 - 2643 - CR - 300 ( A )- 97-UD - 9 , Dated 7th January , 2000 and 
finally sanctioned the Governmentvide Notification No. TPS - 2400 - 1628 -CR - 200 - 2000 -UD -9 , Dated the 10th Sepetmber 
2001 & has come into force with effect from the 1st March , 2000 & 21st September, 2001 (hereinafter referred to as 
“ the said Development Plan ” ) under Section 31( 1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 
(Mah . XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as “ the said Act ” ) Also Nagpur Improvement Trust has been 
declared as “ Planning Authority ” for the 7 Improvement Scheme being implemented by the Nagpur Improvement 
Trust Government vide Notification No. TPS - 2401- 855 -CR -76 - 2000 -UD - 9 , dated the 27th February , 2002 ; 


And whereas, in the said Development Plan , the lands bearing Kh . No . 50 / 1 of Mouje Pardi (Sonbanagar ) 
admeasuring 0 . 1139 Hectare, is reserved for Site No. E -27 “ Community Center” and Kh . No. 14 (pt.) admeasuring 
0 .224 Hectare is reserved for Site No. ME16 “ Police Station ” (hereinafter referred to as “ the said Reservations” ); 


And whereas, the Nagpur Improvement Trust, Nagpur being the Planning Authority in respect of the said 
Reservations (hereinafter referred to as “ the said Planning Authority ” ), vide, its Resolution No. 10 - 1157 , dated the 
22nd April , 2016 has resolve to modify the said Reservation as to retain the Site No. E - 27 and to change its designation 
as “ Police Stations” instead of “ Community Centre ” as well as to retain the Site No. ME - 16 and to change its 
designation as “ Community Centre " instead of “ Police Station ” , after following all the legal procedure stipulated 
under Section 37 ( 1) of the said Act,has submitted to the Government for its sanction (hereinafter referred to as " the 
said proposed Modification "); 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी १८-२४ , २०१८ /पौष २८- माघ ४ , शके १९३९ 


And whereas, after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning , Maharashtra 
State , Pune, the Government is of the opinion that the designation of Site No . E - 27 should be changed as “ Police 
Station " instead of “ Community Centre ” and designation of Site No .ME - 16 should be changed as “ Community 
Centre " instead of “ Police Station ” and accordingly the said proposed Modification should be sanctioned ; 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred on it under Section 37 (2 ) of the said Act, the Government 
hereby sanction the said Modification proposal and for that purpose amends the said Development Plan as follows; 


" In the schedule of Modification appended to the Notification dated 7th January , 2000 sanctioning the said 
Development Plan , the following new entry shall be added after the last entry ” . 

ENTRY 
“ Designation of reservation No. E -27 proposed on the land bearing Kh. No. 50 / 1 admeasuring 0 . 1139 of 
Mouje Pardi is changed as “ Police Station ” and Site No.ME- 16 proposed on Kh. No. 14 (pt.) admeasuring 0 . 224 is 
changed as “ Community Centre ” as shown on the part plan .” 

1. The above said sanctioned modification shall come into force from the date of publication of this Norification 
in Official Gazette . 

2 . A copy of the part plan of the aforesaid sanctioned modification shall be available for public inspection in the 
office of the Nagpur Improvement Trust during office hours on all working days for a period of one month . 

This Notification shall also be available on the Urban Development Department s website 
www .maharashtra . gov. in 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


R. S. CHOUHAN, 
Desk Officer. 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . १० . 


अध्यक्ष , नगर परिषद , यांजकडून 
क्रमांक नपव - वशि - बांध - ५७- २०१८ . 

वरोरा शहराचीविकास योजना ( सुधारित ) नगर विकास विभाग , मंत्रालय , मुंबई , शासन निर्णय क्र . टीपीएस- २२१२- ५२१( न) पुनर्बाधणी क्र . ५७ 
प्र.क्र .- १०२ - १२ - नवि -९, दिनांक २८ -१२- २०१२ अन्वये मंजूर झालेली आहे . 

नगर परिषदेचा सभेचा ठराव क्र . ११, दिनांक ०७-११- २०१७ अन्वये नगर परिषद , वरोरा महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ 
च्या कलम ३७( १ ) अन्वये उपरोक्त विकास योजना , वरोरा मध्ये खालील अनुसूचीत दिलेल्या तपशीलाप्रमाणे किरकोळ बदल करण्याचा प्रस्ताव 
केलेला आहे. 

अनुसूची 


जागेचे वर्णन 


क्षेत्र 


विकास योजनेतील 

प्रस्ताव 


किरकोळ बदल झाल्यानंतर 
होणारा प्रस्तावित उपयोग 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


० . ५५ हे . आर 


आ . क्र . ५८ - प्राथमिक शाळा 


रहिवासी क्षेत्र 


मौजा वरोरा, भू . मा . क्र . ४२३ , ३८२ , 

३८९ 


उपरोक्त किरकोळ बदल दर्शविणारा नकाशा व त्यासंबंधीचा माहिती होणारा अहवाल वरोरा , नगर परिषदेच्या कार्यालयात कामकाजाचे वेळात 
अवलोकनार्थ उपलब्ध आहे . 
ना -एकअ-२ ( १५६९ ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी १८- २४ , २०१८/ पौष २८-माघ ४ , शके १९३९ 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७(१ ) अन्वये असे उद्घोषित करण्यात येते की , सदर किरकोळ स्वरूपाच्या 
बदलासंबंधी कोणाला काही हरकती अगर सूचना असतील त्यांनी ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिध्द झाल्यापासून १ महिन्याच्या मुदतीत 
मुख्याधिकारी, नगर परिषद , वरोरा यांचेकडे लेखी सादर कराव्यात . अशा सूचना व हरकतीवर सदरहूं किरकोळ बदलाचा प्रस्ताव शासनास मंजुरीस्तव 
सादर करण्यापूर्वी योग्य तो विचार केल्या जाईल . 


वरोरा : 
दिनांक १२ जानेवारी २०१८ . 


अहेतेशाम सदाकत अली , 

अध्यक्ष, 
नगर परिषद , वरोरा 


भाग १- अ ( ना . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . ११ . 


BY PRESIDENT, MUNICIPAL COUNCIL 


No . MPW- WS- Const.-57- 2018 . 


The Development Plan (Revised) of Town has been already sanctioned by the Urban Development Depart 
ment, Mantralaya, Mumbai, Government Resolution No. TPS -2212 (N ) Reco No. 57 -CR - 102 (A ) -2012 -UD - 9, dated 
28th December, 2012 . 


The Municipal Council, Warora has proposed to make minor modification in the aforesaid final development 
plan vide Resolution No. 11, dated 7th November, 2017 as shownin Schedule below . 


SCHEDULE 


Area 


Present Use 


Proposed use after 

modification 


Description of 

Land 

( 1 ) 
Mouja Warora Sur. No . 423 , 382 , 

389 


( 4 ) 


( 2) 
0 . 55 HA 


( 3 ) 
Site No. 58 - Primary 
School 


Residential purpose 


The Plan & reports containing the description of the above minormodification can be seen in the office of the 
Municipal Council, Warora during office hours. 


Now , pursuance of Section 37 (1 ) of Maharashtra Regional & Town Planning Act, 1966 hereby notified that any 
person having any suggestion or objection to propose modification as detailed above shall communiciate the same in 
writing to the undersigned within one month from the date on which this notification appears in the Official 
Gazette . 


The Objection and suggestion , if any, received within the above mentioned period of one month will be 
considered by the Chief Officer , Municipal Council , Warora while the submitting the proposed minormodification to 
the Government for sanction . 


Warora : 
Dated 12th January 2018 . 


AHETESHAM SADAKAT ALI, 

President, 
Municipal Council, Warora . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी १८-२४ , २०१८ /पौष २८ -माघ ४ , शके १९३९ 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झालेल्या आहेत . 


बुधवार , जानेवारी ३ , २०१८ / पौष १३ , शके १९३९ 


भाग १ - अ ( असा .) ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक अका - जि . प .पं . स . नि - कावि - ३४१ - २०१७. 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन , ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग यांचे असाधारण राजपत्र अधिसूचना क्र . १६८ पंसनि -२०१६-प्र .क्र . ५८ ( १) 
पंरा ( २ ), दिनांक १६ जून २०१६ अन्वये , महाराष्ट्र जिल्हा परिषद ( अध्यक्ष , उपाध्यक्ष व विषय समित्यांचे सभापती ) व पंचायत समित्या ( सभापती व 
उपसभापती ) पदाचे आरक्षण व निवडणूक नियम- १९६२ च्या नियम २-ई व एफ च्या तरतुदीनुसार , गोंदिया जिल्ह्यातील आठही पंचायत समित्यांकरिता 
त्यांना सद्यःस्थितीत लागू असलेल्या आरक्षणाच्या समाप्तीनंतर लगेच येणा - या दिवसापासून अडीच वर्षाच्या कालावधीकरिता अनुसूचित जाती, अनुसूचित 
जमाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (विमुक्त जाती व भटक्या जमातीसह ) आणि महिला ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागास 
प्रवर्ग यामधील महिलांसह ) यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या पदांची संख्या विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन , ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग यांचे असाधारण राजपत्र अधिसूचना क्र . १६८ पंसनि - २०१६ 
प्र .क्र . ५८( १)-पंरा (२), दिनांक १६ जून २०१६ मधील प्राप्त निर्देशानुसार , गोंदिया जिल्ह्यातील सभापती पदांची संख्या विनिर्दिष्ट करून वाटप केले आहे . 

त्याअर्थी, मी रविंद्र ठाकरे , जिल्हाधिकारी, गोंदिया , गोंदिया जिल्ह्यातील आठही पंचायत समितीमध्ये त्यांना सद्यःस्थितीत लागू असलेल्या 
आरक्षणाच्या समाप्तीनंतर लगेच येणा- या दिवसापासून अडीच वर्षाच्या कालावधीकरिता सभापती पदांचे आरक्षण दिनांक १६- १२- २०१७ रोजी काढलेल्या 
सोडतीमध्ये झालेल्या निर्णयाप्रमाणे वाटप झाल्याचे जाहिर करीत आहे . 

अनुसूची 


अ . क्र . पंचायत समितीचे नांव 


ज्या प्रवर्गासाठी सभापती पद आरक्षित झाले तो प्रवर्ग 


0 


( २ ) 


( ३ ) 


na0ccw 


आमगांव 
सालेकसा 
देवरी 
सडक अर्जुनी 
गोंदिया 
तिरोडा 
गोरेगांव 
अर्जुनी मोरगांव 


अनुसूचित जाती ( महिला ) 
अनुसूचित जमाती 
ना . मा . प्र . ( महिला) 
ना . मा . प्र . 
सर्वसाधारण ( महिला) 
सर्वसाधारण ( महिला ) 
सर्वसाधारण 
सर्वसाधारण 


गोंदिया : 
दिनांक १६ डिसेंबर २०१७ . 


रविंद्र ठाकरे , 
जिल्हाधिकारी , गोंदिया . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी १८- २४ , २०१८/ पौष २८-माघ ४ , शके १९३९ 


सोमवार , जानेवारी ८ , २०१८/ पौष १८ , शके १९३९ 


भाग १ - अ ( असा.) ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . २ . 

विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नगर परिषद प्रशासन , यांजकडून 


महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ . 


आदेश 


क्रमांक एमयुएन १९ ( ३)-सिआर- ६( १६)- २०१८ . 

महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम ९ ( २) मधील तरतुदीस अनुसरुन २०११ च्या जनगणनेची 
लोकसंख्या विचारात घेऊन नागपूर जिल्ह्यातील कळमेश्वर- ब्राम्हणी नगरपरिषदेची हद्द वाढ झालेल्या क्षेत्रासाठी एकूण निवडून द्यावयाच्या सदस्यांची संख्या 
खालील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे . 


या आदेशाप्रमाणे खालील तक्त्यात नमूद केलेल्या नगरपरिषदेची सार्वत्रिक निवडणूक घ्यावयाची आहे . 


तक्ता 


नगर लहान लहान निवडून 

राखून ठेवलेली सदस्य संख्या 

रकाना ( ५) पैकी स्त्रियांसाठी राखून ठेवलेल्या 
परिषदेचे नागरी नागरी द्यावयाची 

जागांची विभागणी 
नाव क्षेत्राचे क्षेत्राचा सदस्य 
नाव वर्ग संख्या स्त्रियां- अनुसूचित अनु- नागरि- सर्व अनुसूचित अनुसूचित नागरिकांच्या सर्व 

जाती सूचित कांच्या साधारण जातीसाठी जमातीसाठी मागास साधारण 
साठी जमाती मागास 

[रकाना [रकाना ( ७) प्रवर्गासाठी [ रकाना (९ ) 
साठी प्रवर्गा 

( ६) पैकी ] पैकी] [रकाना (८) पैकी ] 
साठी 

पैकी ] 
( १) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) ( १०) (११ ) ( १२ ) (१३ ) 


साठी 


जा 


कळमेश्वर कळमेश्वर “ क ” 
- ब्राम्हणी -ब्राम्हणी 


१ 


० 


० 


० 


० 


१ 


० 


० 


नागपूर : 
दिनांक ५ जानेवारी २०१८ . 


अनूप कुमार , 
विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , 

नगरपरिषद प्रशासन, नागपूर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी १८- २४ , २०१८ /पौष २८-माघ ४ , शके १९३९ 


ITT 9- 34 (37871.) (71. 89 . .) H . PT . PL ., 37 . $5 . 3 . 


BY DIVISIONAL COMMISSIONER AND REGIONAL DIRECTOR ,MUNICIPAL ADMINISTRATION 


MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS , NAGAR PANCHAYATS AND INDUSTRIAL TOWNSHIPS ACT, 1965 . 


ORDER 
No. Mun- 19 (3)-CR -6 ( 16 )-2018. 

Under Section 9 (2 ) of the Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 
taking into consideration population figures of Census of India , 2011 . Thenumber of elected Councillors in respect of 
increased Kalmeshwar-Bramhni MunicipalArea in Nagpur District is fixed as mentioned in the following table . 


The General Elections ofthe following NagarParishad should be held as per this order . 


TABLE 


Name Name Class No. of No. of Seats Reserved For Out of Col.(5) No. of seats reserved 
of of of Elected 

for women 
Nagar Smaller Smaller Coun 
Parishad Urban Urban cillors Women Sched - Sched - Other General Scheduled Scheduled Other General 
Area Areas uled uled Back 

Castes Tribes Backward [Out of 
Castes Tribes ward 

[Outof [Outof Classes Col. ( 9) ] 
Classes Col. (6 ) ] Col. (7 )] of Citizens 

[Out of 
Citizens 

Col. (8 )] 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10) (11 ) (12) (13 ) 


of 


Kalm 


Kalmes - Kalmes- “ C ” 


alme 


1 


0 


0 


0 


0 


1 


0 


0 


0 


0 


hwar- hwar 


Bramhni Bramhni 


Nagpur : 
Dated the 5th January 2018 . 


ANOOP KUMAR , 
Divisional Commissioner and Regional Director, 

MunicipalAdministration , Nagpur. 


7 -4437-3 ( 9488 ). 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES, NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


